बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगांव व शोगांव 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 


समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९(भाग-५)/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१७ मे, २०२३. 
पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२ (२)/रस्ते दर्जोन्न्ती -बुलडाणा /२०२२/४४३६, दि.१४/१०/२०२२ 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगांव व शेगांव तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगांव व aria 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


दर्जीन्नत 

अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांवे | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 


तालुका-खामगांव 


पिंप्राळा ते गायगाव रस्ता. ०/०० ते ३/०० |।३०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-९५ 


२. ।वाकुड ते वळती खु.पोचमार्ग | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-९६ 
रस्ता. 


३. | पारखेड ते aps रस्ता. ०/०० ते ५/०० |।५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-९७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९(भाग-५/नियोजन-२ 


8. 


रा.मा. 43  मंदीरापासुन 
सुजातपर पिंप्रीजवळुन 
वसाडी रस्त्यास जोडणारा 
पारांचा रस्ता.(हनुमान मंदिर) 


o/ood ६/०० 


६.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-९८ 


निपाणा ते प्रजिमा १८ उमरा 
रस्त्यास जोडणारा रस्ता. 


o/ood 3/00 


3.00 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-९९ 


(खांमगाव शोगांव रस्ता) 
हॉटेल प्राईड ते व्यंकटेश ले 
arse संजिवनी कॉलनी 
पर्यत खामगाव ग्रामीण 
पोचमार्ग रस्ता. 


o/ood १/५०० 


१.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०० 


काळेगाव ते परिज भालेगाव 
रस्त्यास जोडणारा 
मार्ग(पाटाचा रस्ता). 


0/00 ते ४/००० 


४.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०१ 


ढोपरगाव कुंबेफळ रस्ता. 


0/00 ते ४/०० 


४.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०२ 


केदारनाथ 
पोच रस्ता 


बोरजवळा 
शिवमंदिर 
(तिर्थक्षेत्र). 


o/ood 0/400 


0.400 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०३ 


qo. 


जनुना देवीमंदिर जोडरस्ता. 


o/ood 0/§00 


0.400 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०४ 


११. 


खामगाव बोथा बुलडाणा 
रस्त्यास जोडणारा गोंधनापूर 
सत्यनारायण मंदिर जोड 
रस्ता. 


0/00 ते १/०० 


१.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०५ 


१२. 


मांडका हिवरा(इजिमा ६८) 
ला जोडणारा जळका भडंग 
रस्ता. 


0/00 ते ४/०० 


४.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०६ 


१३. 


बोरजवळा ते भंडारी रस्ता. 


0/00 ते ४/०० 


४.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०७ 


१४. 


बोरजवळा ते खैरा जोडरस्ता. 


०/०० ते ३/०० 


३.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०८ 


१५. 


काळेगाव ते वडजी रस्ता. 


०/०० ते 2/00 


२.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१०९ 


१६. 


काळेगाव d निमकव्हळा 
जाण्याचा ]ोत रस्ता. 


0/00 ते १/०० 


१.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-११० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९(भाग-५/नियोजन-२ 


१७. | घाटपुरी ते सुटाळा रस्ता.  ।०/००ते २/०० ।२.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१११ 
१८. । टेभुर्णा ते पिपरी गवळी रस्ता. | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११२ 
१९. । पिप्राळा ते कोलोरी रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-११३ 
२०. 'टेभुर्णा ते जनुना रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-११४ 
२१. | लोणी गुरव्ह ते तंदाळी जिल्हा | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-११५ 
हद्द रस्ता. 
२२. | कदमापूर ते तामशी रस्ता. ।०/०० ते ६/०० |।६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११६ 
२३. | कदमापूर ते बटवारी रस्ता | ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११७ 
एकूण ७२.६०० कि.मी. 
तालुका - शेगांव 
१. ।माटरगाव बु.ते तिव्हाण | ०/०० ते ७/०० । ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६८ 
बु.रस्ता. 
२. ।माटरगांव बु. ते निंबी रस्ता. । 0/00 ते १/५०० | १.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६९ 
३. ।निंबीफाटातेजलंबरस्ता ।०/००ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-७० 
माटरगांव खु. ते लांजुड | ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-७१ 
रस्ता. 
५. | Meta मोरगांव fers रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७२ 
६. | fst देशमुख-बळीराम | ०/०० ते 2/400 | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७३ 
महाराज संस्थान सुजातपूर 
पुलापर्यंत रस्ता. 
७. ।जानोरी ते कालखेड रस्ता. । ०/०० ते 3/400 | 3.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७४ 
८. ।अडसुळ ते वझेगांव रस्ता.  ।०/०० ते 9/400 | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-७५ 
९. ।मानेगाव ते शेगांव रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७६ 
१०. । नागझरी जोडरस्ता 0/00 ते 0/400 | 0.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७७ 
११. | जवळा पळसखेड ते महागाव | ०/०० ते १/०० ।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-७८ 
रस्ता. 
१२. | शिरसगाव निळे ते गायगाव | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-७९ 
बु. रस्ता. 
१३. | खेडी ते एकफळ रस्ता. ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८० 
एकूण ३९.५०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९(भाग-५)/नियोजन-२ 
परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११२.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३७०९.३६० + ११२.१००) म्हणजेच ३८२१.४६० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात AGH असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०५१९११२४२५९११८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 


SX 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
निवडनस्ती. 


(0, ८-४ 


¢ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


